मा. मंत्री महोदयांना शासकीय 
बंगल्यांचे वाटप करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः शानिवा-१५१९/प्र.क्र.३६०/२३-अ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०४ डिसेंबर, २०१९. 


शासन निर्णय:- 


महाराष्ट्र राज्याच्या सन्माननीय मंत्री महोदयांना खालीलप्रमाणे त्यांच्या नावांसमोर दर्शविलेल्या बंगल्यांचे 
वाटप करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे :- 


मा.मंत्री महोदयांचे नांव निवासस्थान 
श्री.सुभाष राजाराम देसाई, मा.मंत्री शिवनेरी 


श्री.विजय उर्फ बाळासाहेब भाऊसाहेब थोरात, मा.मंत्री 


२. वरील सन्माननीय मंत्री महोदयांनी पदावरुन मुक्‍त झाल्यानंतर त्यांना वाटप केलेले निवासस्थान पंधरा 
दिवसांच्या कालावधीत रिक्‍त करुन देणे बंधनकारक राहील. 


३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९१२०४१७१२५५०९०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Somnath Namdeo Bagul 
DN: c=IN, ०-७, 


Somnat h others acid 
Admini: =400032, 


n Department, postalCode: 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=b01714c1480a47cec5943a1c3c73ea95af0534418 


Namdeo Bagul 23:3 
(सो. ना. बागुल) 


सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई- ४०० ००६. 
२. सर्व सन्माननीय संसद सदस्य, विधानमंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 

३. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 

४. मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 

५. संबंधित मा. मंत्री महोदय, मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२. 

६. सर्व मा. मंत्री/ राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२. 

७. मा. अध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई- ४०००३२. 

८. मा. उपाध्यक्ष विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई-४०००३२. 

९. मा. सभापती, विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई- ४०००३२. 


शासन निर्णय क्रमांकः शानिवा-१५१९/प्र.क्र.३६०/२३-अ 


१०. 
११. 
१२. 
93: 
१४. 
१५. 
१६. 
१७. 
१८. 
१९. 
२०. 
२१. 
२२. 


२३. 
२४. 
24. 
२६. 
२७. 


मा. उप सभापती, विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई-४०००३२. 

मा. विरोधी पक्षनेता, (विधान सभा) यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई-४००३२. 

मा. विरोधी पक्षनेता. (विधान परिषद) यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई- ४०००३२. 
मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 

अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव/ सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मुंबई. 

प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई- ४०००३२. 

सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२. 

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, मुंबई. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई -३२. 

सर्व मंत्रालयीन विभाग. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

कार्यकारी अभियंता (सा.बां), इलाखा शहर विभाग, बांधकाम भवन, 24, ASIA पथ, फोर्ट, 
मुंबई- ४००००१, 

उप अभियंता , पश्चिम (सा.बां) उप विभाग, मलबार हिल, मुंबई- ४००००६. 


उप अभियंता , दक्षिण (सा.बां)उप विभाग, एम.टी.डी.सी. कार्यालयासमोर, मुंबई- ४०००२०. 


उप अभियंता , मध्य (सा.बां)उप विभाग, वरळी, मुंबई - Yoo ०१८. 
सामान्य प्रशासन विभाग/का.क्र.१८, २१, २२ व ३१ (राजशिष्टाचार). 
निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


